महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
परिषदेच्या आवारातील मुख्य इमारतीसह इतर 
इमारतींची नूतनीकरण व अंतर्गत सजावटीच्या 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः डायट २०१८/प्र.क्र. ९१/ प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १७ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांकः डायट २०१८/प्र.क्र. ९१/ प्रशिक्षण, दि. ०८ ऑक्टोबर, २०१८ 
शासन शुद्धीपत्रक- 


महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे या कार्यालयाच्या आवारातील मुख्य 
इमारतीसह इतर इमारतींची नूतनीकरण व अंतर्गत सजावटीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या दि. ०८ 
ऑक्टोबर, २०१८ च्या शासन निर्णयातील अट क्र.५ “बालभारती या संस्थेकडून मुलभूत सोयी सुविधाची कामे 
प्राथम्याने करण्यास तसेच यावर होणारा खर्च रु.१३.८७ कोटी अथवा प्रत्यक्ष झालेला खर्च याचे समायोजन 
बालभारतीच्या नियामक मंडळाच्या मान्यतेने व बालभारतीस स्वामित्वधनासाठी देय असलेल्या रकमेतून 
करण्यात यावा.” या ऐवजी “बालभारती या संस्थेकडून मुलभूत सोयी सुविधाची कामे प्राथम्याने करण्यास तसेच 
यावर होणारा खर्च रु.१३.८७ कोटी अथवा प्रत्यक्ष झालेला खर्च याचे समायोजन बालभारतीच्या नियामक 
मंडळाच्या मान्यतेने व बालभारतीकडून महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे (विद्या 
प्राधिकरण) या कार्यालयास स्वामित्वधनाच्या देय असलेल्या रकमेतून करण्यात यावा.” असे वाचावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१७११११३८०४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. वा 
8 चे b a n se टच, o=Government Of Maharashtra, senahrsa a 
Ranganath Mali 


542¢c3d866753 


(बी.आर.माळी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
३. संचालक, बालभारती पुणे. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
६. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई. 

. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
८. निवड नस्ती (प्रशिक्षण). 


